नारळ विकास बोर्डाच्या योजनेची सन २०२३-२४ 
मध्ये राज्यात अंमलबजावणीसाठी ₹१३२.५२ लाख 
इतक्या रक्कमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. नावियो-२०२३/प्र.क्र.२०७/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा:- 
१) नारळ विकास मंडळाचे इंग्रजी F.No.HO-DEV01/38/2022 (E- 1993), Dated: 11.07.2023 चे पत्र. 
२) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र.कृआ/फलो-२/नावियो/ 
ना.वि.यो. आ. प्र. मान्यता/२५५५६/२०२३, दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेंतर्गत राज्यात सन २०२३-२४ मध्ये 
राज्यात राबवावयाच्या विविध योजना/घटकांचा आर्थिक/भौतिक बाबींसह सविस्तर तपशील नारळ विकास 
बोर्डाच्या दिनांक ११.०७.२०२३ च्या पत्रातील अनुसूची-१ मध्ये दिला आहे. नारळ विकास मंडळ, कोची यांनी 
त्यांच्या दिनांक ११.०७.२०२३ च्या पत्रान्वये सदर योजना राज्यात राबविण्यासाठी रक्‍कम ₹१३२.५२ लाख 
इतक्या VEDA प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये नारळ विकास मंडळाचा हिस्सा ₹११२.४३ लाख 
इतका असून योजना/घटकनिहाय आर्थिक लक्षांकाचे वाटप अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी 
उपयोजना व सर्वसाधारण प्रवर्गनिहाय सुनिश्चित केलेले आहे. सदर योजनेंतर्गत राज्याने राबवावयाच्या 
घटक/बाबींचा उल्लेख केलेला आहे. योजना अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सूचना सोबत पाठविल्या आहेत. 
सदर योजनेची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर 
नारळ विकास मंडळाचा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याप्रमाणे शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


झासन निर्णय:- 


केंद्र शासन पुरस्कृत नारळ विकास मंडळ, कोची यांनी संदर्भ क्र. १ च्या पत्रान्वये दिलेली मान्यता 
विचारात घेता नारळ विकास योजना सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात राबविण्यास केंद्र हिस्सा र 992.83 लाख, 
राज्य हिस्सा ₹ १८.०० लाख आणि लाभधारक शोतकरी हिस्सा ₹ २.०९ लाख अशा एकूण ₹ 932.42 लाख 
(रुपये एक कोटी बत्तीस लाख बावन्न हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०२३/प्र.क्र.२०७/९-ओ 


२. नारळविकासमंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेंतर्गत राज्यात सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात 
राबवावयाचा कृति आराखडा या शासन निर्णयासोबत “अनुसूची-१” म्हणून जोडला आहे. या कृति 
आराखड्यातील मंजूर घटकानुसार योजनेची अंमलबजावणी करावी. 


३. नारळ लागवडीचे क्षेत्र कोकण विभागात जास्त असल्यामुळे विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे यांचे 
sited असलेल्या ळेखाधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक ठाणे यांचे कार्यालय यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच संचालक (फलोत्पादन) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


४. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता उद्दिष्ट निहाय मागदर्शक सूचना निर्गमित करण्याकरिता 
तसेच ही योजना राबविण्यासाठी ळागणारा निधी नारळ विकास मंडळ, कोची यांचेकडून उपलब्ध करुन 
घेण्याची कार्यवाही करण्याकरिता संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


५. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी नारळ विकास मंडळाचा निधी 
उपलब्ध झाल्यानंतर राज्य हिस्साचा निधी वितरण करण्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव करावा. 


६. गत दोन वर्षात वैयक्‍तीक लाभ दिलेल्या लाभधारकांची यादी (भ्रमणध्वनी क्रमांकासह) तालुका 
कार्यालये/ पंचायत समिती/ जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावण्यात यावी. तसेच ती यादी कृषि 
आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकर्षाने प्रसिद्ध करावी. 


७. योजनेच्या अंमलबजावणीचा मासिक व तिमाही अहवाल तसेच वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्रे नारळ 
विकास मंडळास व शासनास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी सादर करण्यात यावीत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२११७१७५९२००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
H E M A N T 01 OF MAHARASHTRA, 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26a 
G O RA K H N AT H d2675a8c7a7ff397b2e5305303d, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

serialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042B 

DE4040836DF541FD3620CA87FF8E71CC5, 

cn=HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 

Date: 2023.08.21 17:20:05 +05'30' 


( हे.गो.म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 
मा. सभापती/उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०२३/प्र.क्र.२०७/९-अओ 


९) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१०अध्यक्ष, नारळ विकास बोर्ड (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार), केरा भवन, एसआरव्हीएचएस रोड, 
कोची-६८२०११ 

११) आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२) कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 

93) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

१४ संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१५) संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

१६) उप संचालक, नारळ विकास बोर्ड, ठाणे. 

१७) विभागीय कृषि सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे. 

१८)उद्यानविद्या प्रमुख, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 

१९) जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड (अलिबाग), रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ओरोस) 

२०) कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

29) कार्यासन ९-अ, निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


afer त पवुस विज्षाञा, शा नि. छू. AEA - २०२३[प्र.क्-२०००(८-ओ, 


a RE _ O23 + 
a चकककन लललजर र 7 SS, 92३ 
2 - राज्य 
नारळ मडळ, पुरस्कृत नारळ न सन जनेचा सन ९०२३-रेड या काययक्रम १९ ५० Vo UT (महाराष्ट्र 3, | 


उद्दिष्ट 
r ere ळलाखी 


अमंलबजावणी 
यंत्रणा 


i | एकूण 
ब) विभागीय नारळ रोपवाटिकांची स्थापना (५०:५०) 


iy’ कृषि विद्यापीठ/भा.कृ.अ॒ .सं /कृविके/इतर 
प्रात्यक्षिक अर्थसंकल्पीय निधी (DSP) । ०.३० लाख रोपे 

|_| विकास मंडळाच्या (CB) उत्पन्नामधून 1111] 
= ear arre om] | we 


एकूण विभागीय नारळ रोपवाटिका (RCN) ३२.००. ९६.०० | १६.०० | 


1. en en I et ene 


is 


ot 
| २००.०० हे. १९.४७ ०.०० १.२५ 


| इ | एकात्मिक शेतीद्वारे नारळ बागांच्या उत्पादकतेत बाढ घडवून आणण्याचा कार्यक्रम 
| ग्रात्याक्षिक क्षेत्राची स्थापना करणे (हेक्‍टर) (LODP) 


नारळ विकास बोर्डाकडून . 


! एकूण नारळ विकास बोर्डाकडून P| 
| LODP Total 


सेंद्रिय खत युनिटची स्थापना OMU 


i} शेतकऱ्यांच्या शेतावर ना. वि. बो. 00% : 3,00 ०.०० ३.०० ०५० गर्द Ra 


५.०० सख्या 
एकूण एकात्मिक शेती (Integrated ४६.७५ ४६.७५ | ७.७६ | ४.०२ | इडॅ.९७ | 
Farming Total) i 


नारळ झाडे 
wun 


| केरा सुरक्षा विमा (५०:०:२५) (Kera वि. बो. 0.0 1.७. ०.०९ 
Suraksha Insurance Scheme*) : 


०.९८ | ०.५१ | v.88 


| ब) [देखभाल 


La Nt - cee een ee न्य 
i 


०.०० 


० 
0944 
स्ती 
9 
4 
ot 
a 
a 
a 


०.०२ | OAR 


te er 


टली 


एकूण :९३२. ११२.४३ ३३.८७ | ६४.९० | 
हा [freee [tee | ee tee | ats 
| ii कृषि विद्यापीठ/ भा.कृ.अ॒ .सं/ कृविके मार्फत ः | | 


fica | ज्जारळ विकास बोर्डाकडून थेट कार्यान्वित (RO) TRA? | 0.00 | ५.१५ | ९.९४ 


शि नारळ विकास बोर्डाकडून थेट कार्यान्वित एकूण LeU | x.co | ९७.२३ | ११.१३ | ३२.५६ | ५३.५३ | 
#RCN in DSP Farms - balance share from ‘Receipts of COB’ 8 CPIS - 25 % Farmer's share, *KSIS Rs.0.09 lakh CTC Share 
i} : 


सोबत- मंडाळाचे पत्र > 
2210 (४81९0 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


